प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास 
योजना या केंद्रीय योजनेंतर्गत सन २०२१- 
२२ व सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाकरिता मंजुर करणेत आलेल्या ग्राम 
विकास आराखड्यांना निधी वितरीत 
करण्याबाबत..... 

(चंद्रपुर जिल्हा) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय : क्रमांक आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 
मादम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जुले, २०२३. 
वाचा :- 


१. केंद्र सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय चे अ.शा. पत्र क्र. १७०११/०१/२०२०/5७॥५, 
दिनांक १७ मार्च २०२२. 


२. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र. ९२/का. १९ 
दिनांक १३/०७/२०२२. 


३. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र.विकेस २०२२/प्र.क्र.५(ब)/का.८(५)/ 
६२३३, दिनांक २८/१०/२०२२ 

४. आदिवासी विकास विभाग, शासन पत्र क्रमांक- संकिर्ण-२०२२/प्र.क्र. ९२/का. १९ 
दिनांक ०२/०२/२०२२. 


५. जनजाती कार्य मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक ११०१५/०१(२४/२०२१- SCA, दिनांक २४मे 
२०२३ 

६. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-आविवि२०२२/प्र.क्र.१४६/का.-१९ 
दिनांक , २१ फ़ेब्रुवारी २०२३, दिनांक ३ मार्च २०२३ 


प्रस्तावना :- 


अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्या असलेल्या गावांचा आदर्श गाव संकल्पनेवर 
आधारित एकात्मिक आर्थिक व सामाजिक विकास करण्यासाठी आदि आदर्श ग्रामविकास ही 
योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन संदर्भ १ येथील पत्रान्वये केंद्र शासनाने मार्गदर्शक 
सुचना निर्गमित केल्या आहेत. योजनेच्या अंमलबजावणी करिता राज्यस्तरावरील 
आस्थापनांमध्ये स्पष्टता राहण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारच्या सुचनांच्या आधारे 
मार्गदर्शक सुचनांचा शासन निर्णय संदर्भ २ अन्वये निर्गमित केला आहे. सदर योजना सन 
२०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालवधीकरिता राबविणेत येणार आहे. या करिता केंद्र शासनाने 
३६०५ गावे निवडली असुन दरवर्षी एक पंचमअंडा गावांना अंदाजे रु. २०.३८ लक्ष इतका निधी 
प्रति गाव एकवेळ उपलब्ध करुन देणेत येणार आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 


डी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी सदर योजनेकरिता संदर्भ ३ येथील 
पत्रान्वये अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नागपुर यांच्या कार्यक्षेत्राकरेता राज्य शासनास 
प्रस्ताव सादर केले होते. सदर प्रस्ताव मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय 
समितीच्या मान्यतेने संदर्भ ४ येथील पत्रान्वये केंद्र शासनास सादर केले होते. 


३. प्रकरणी जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या प्रकल्प मुल्यमापन 
समितीची ऑनलाईन बैठक दिनांक १४ मार्च २०२३ रोजी पार पडली. सदर बैठकीचे इतिवृत्त 
जनजाती कार्य मंत्रालयाने संदर्भ ५ येथील पत्रान्वये निर्गमित केळे असुन, त्यान्वये राज्य 
शासनाने प्रस्तावित केलेल्या गावांपैकी १५४२ गावांचे ग्राम विकास आराखडे मंजुर केल्याचे 
कळविले आहे. 

४. सदर योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडुन प्राप्त झालेला निधी संदर्भ ६ येथील शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करणेत आला आहे. आता, ग्रामविकास आराखड्यातील कामांना 


प्रशासकीय मान्यता देऊन प्रत्यक्ष प्रस्तावित निधीच्या अनुषंगाने प्राप्त निधीच्या प्रमाणात रु. 
२४७.७७ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन आहे. 


शासन निर्णय - 


प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत सन २०२१- 
२२ व सन २०२२-२३ करिता केंद्र शासनाने चंद्रपुर जिल्ह्यातील मंजुर केलेल्या ग्राम विकास 
आराखड्यांकरिता पुढीलप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. | अपर जिल्हा प्रकल्प केद्र शासनाकडुन ग्राम विकास आता वितरीत 
आयुक्त अधिकारी । मंजुरी मिळालेल्या आराखड्याच्या करणेत येणारा 
गावांची संख्या । अंमलबजावणीकरिता निधी 
आवश्यक निधी रु. लक्ष 
रु. लक्ष 
| q चंद्रपूर चंद्रपूर १५ ३४१.९० १५०.३४ 
नागपुर चिमूर az 229.48 ९७.४४ 
चंद्रपूर जिल्हा एकूण २६ ५६३.४९ २४७.७७ 
२. केंद्र शासनाने मंजुर केलेल्या ग्राम विकास आराखड्यांकरिता कामनिहाय वितरीत 


करण्यात येणा-या निधीचे विवरण सोबत जोडलेल्या परिशिष्टामध्ये नमुद करण्यात आले 
आहे. 


= सदर निधी खालील अटींच्या अधिन राहुन वितरित करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
अटी 
|. मंजुर गावांच्या ग्रामविकास आराखड्याला केंद्र शासनाकडुन रु. २०.३८ लक्ष इतका 
निधी एकवेळ मंजुर झाला आहे. यांतर्गत केंद्र शासनाकडुन पुनश्चः निधी उपलब्ध 
करुन दिला जाणार नाही.यामुळे - 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 


Vi. 


Vil. 


१. ज्या गावांच्या ग्रामविकास आराखड्यातील कामांची रक्‍कम रु. २०.३८ 
लक्ष पेक्षा कमी असेल अशा ग्रामविकास आराखड्यातील कामांकरिता 
प्रत्यक्ष प्रस्तावित रक्‍कमेइतकाच निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. 
सबब, मंजुर कामे मंजुर निधीच्या मर्यादेतच करण्यात यावीत. 


२. ज्या गावांच्या ग्रामविकास आराखड्यातील कामांची रक्‍कम रु. २०.३८ 
लक्ष पेक्षा जास्त असली तरीही अश्या ग्रामविकास आराखड्यातील 
कामांकरिता रु. २०.३८ लक्ष इतकाच निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. 
याकरिता अधिकचा निधी कोणत्याही परिस्थितीत राज्य / केंद्र 
शासनाकडुन उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही. सदर निधी अन्य 
योजनेतुन अभिसरणाच्या (कन्व्हर्जन्स, माध्यमातुन उपलब्ध करुन 
घेण्याची सर्वस्वी जबाबबदारी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेची असेल. 
याबाबतचे कोणतेही दायित्व केंद्र/ राज्य शासनाकडुन स्विकारण्यात 
येणार नाही. 


ज्या कामासाठी अनुदान मंजुर झाले आहे, त्याच कामावर खर्च करणे बंधनकारक 
राहील. सदर मंजूर कामे शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णयान्वये विहीत केलेल्या 
सुचनांनुसार करण्यात यावीत. 


या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या सर्व कामांसाठी तांत्रिक मंजूरी, निविदा 
काढणे/स्वीकारणे, कार्यारंभ आदेश॒ देणे इत्यादी बाबतची कार्यवाही सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांकडून करून घेण्याची जबाबदारी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी 
विकास प्रकल्प, यांची राहील. तसेच सदरील कामे मंजूर अनुदानाच्या मर्यादेतच पूर्ण 
होतील याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच विहित कालावधीतच संबंधित कामे पूर्णत्वास 
आणावीत. 


सदरील कामे हाती घेण्यापूर्वी संबंधित क्षेत्रात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व 
ग्रामपंचाचतीच्या सार्वत्रिक निवडणूकांसाठी आचारसंहिता अंमलात नाही याबाबत 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, यांनी खात्री करावी. तसेच 
कामांची व्दिरूक्ती होणार नाही, कामे दर्जेदार व चांगल्या प्रतीचे असल्याबाबत 
प्रकल्प अधिकारी, यांनी खात्री करून कोणत्याही प्रकारची अनियमितता होणार नाही, 
याची दक्षता घ्यावी. 


सदर काम पूर्ण झाल्यावर त्याठिकाणी “प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास 
योजनेतंर्गत प्राप्त निधीतून पूर्ण करण्यात आले आहे.” असा फलक लावण्यात यावा. 


सदर योजनेतंर्गत घेतलेल्या कामांची गाव निहाय, कामनिहाय व मंजूर निधीची 
माहितीची नोंद प्रकल्प कार्यालयाने स्वतंत्र नोंदवहीत ठेवावी. 


सदरहू कामांचे प्रस्ताव तयार करताना कामाचे समर्थन, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या परिपत्रकातील/पत्रातील सूचनांचे अनुपालन या सर्व बाबींचा क्षेत्रिय 
पातळीवर विचार करण्यात आलेला आहे व प्रस्तावाची क्षेत्रिय पातळीवर सर्व तांत्रिक 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 


दृष्टीकोनातून छाननी करण्यात आलेली आहे, या सर्व बाबींची कार्यारंभ sear 
देण्यापूर्वी पुन्हा एकदा प्रकल्प स्तरावर खातरजमा करून घेण्यात यावी. 


Vil. सदर कामास वन विभागाच्या तसेच अन्य प्राधिकरणांच्या मान्यतेची आवश्‍यकता 
असल्यास संबंधित प्राधिकरणाची परवानगी घेण्याची जबाबदारी तांत्रिक मान्यता 
देणाऱ्या अधिकाऱ्यांची असेल. 


IX. प्रशासकीय मान्यतेतीळ काम अन्य कोणत्याही योजनेत/कार्यक्रमात समाविष्ट नाही, 
याची खातरजमा तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यापूर्वी करण्यात यावी. 


४. आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम विकास 
योजनेकरिता सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ करिता संदर्भ ६ येथील शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करणेत आलेल्या निधीमधुन संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांना SNA खात्याच्या 
अनुषंगाने केंद्र व राज्य सरकारने आजवर दिलेल्या सुचनांचे अनुपालन करुन निधी उपलब्ध 
करुन द्यावा. सदर निधी खर्च झालेनंतर कामांच्या प्रगतीनुसार शासनाकडे पुढील निधीची 
मागणी प्राप्त झाल्यानंतर पुढील हप्ता वितरीत करणेत येईल. 


५. अंमलबजावणी यंत्रणा व नियंत्रक अधिकारी यांनी सदर कामे विहीत मुदतीत पुर्ण 
करुन त्याची उपयोगिता प्रमाणपत्रे विहित नमुन्यात सादर करावीत. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०५१५०९०९७२२४ 
असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PRAKASH VIUAY WAJE 
(u. fa. वाजे ) 
कार्यासन अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 


मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 


9८ AN A 


मा. अध्यक्ष व मा. उपाध्यक्ष, विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई. 

५. मा. सभापती व मा. उपसभापती, विधान सभा, विधान भवन, मुंबई. 

६. मा. मंत्री, आदिवासी विकास विभाग, यांचे खाजगी सचिव. 

७. अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
८. आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक.- 


९. सर्व उप सचिव, अवर सचिव व कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आअग्रा २०२३/प्र.क्र.६८/का.१९ 


१०. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास,नागपुर. 


११.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 
१२.प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, चंद्रपूर, चिमूर 
१३. निवड नस्ती (का-९), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


Annexure 
VILLAGE DEVELOPMENT PLAN (VDP) PRADHAN MANTRI AADI ADARSH GRAM YOJANA (PMAAGY) 


Chandrapur District 


; Amt. To be 
Name of . 5 ata ie नत, lh clesged 
Sr. No. : Block Village Name details of works / activities identified Cost of Work i 
Project i (Rs. in 
(Rs. in Lakh) Lakh 


1 Chandrapur] — Jiwati Antapur Construction of CC road from Hanuman temple to Limbaji 
गृ! 15.00 6.60 
Torakad's house 


Total | | | 30.00 13.19 
Wall compound for Z.P. School Mauja Bhoksapur 


Construction of urinals for boys and girls Z.P. school 
1.00 
Bhoksapur. 
Saha of toilet for boys and girls of Z.P. school 1.00 0.44 
2: Chandrapur] —Jiwati Bhoksapur ssc ual - - - 
Installation of RO filter in front of Z.P. School Mauja 
5.00 2.20 
Bhoksapur. 


Installation of Solar lights in the school premises and Near 
Anibai Mutta Atram's house at Mauja Bhoksapur 


2.40 1.06 


3. |Chandrapur} —Jiwati Lambori Applying clean and cold water filter to Z.P. School. 3 no 2.50 


a ee ae 20.50 


Installation of solar plant in Z. P. school 


To manage water collection for Z.P. School 
Construction of 2 toilets and 2 toilets for boys and girls in 


5 Chand: K B Khurd 
andrapur orpana orgaon Khurd | |. ict school, 


Construction of protection wall on village side drain 15.00 | 6.60 
ey a  ___-]| 24.00 10.55 
hee Chandrapur Solar Installation of faucet scheme (double tap scheme ) 25.00 10.99 


Total | 


Total 


Construction of wall compound and construction of store 
room for Anganwadi No. | in Mauza Dhanapur 


Chandrapur| Gondpipri Dhanapur : - 
Construction of Culverts & Drain from House of Mahadev 


Alam to Kavadu Alam at Mauja Dhanapur. 


र as ees 27.00 


Construction of drains on both sides from house of Umaji 6.00 2.64 
Shedmake to Shamrao Alam house , , 

9 Chandrapur| Pombhurna KEMARA Construction of drains on both sides from house of Kisan 5.00 2.20 
Alam to the lake 


Exit Way 
to Exit Way 
10.11 


23.00 10.11 


Drinking Water - Installation of SolarPump and Pipe Line 

from hi f Dadaji Parchake to Bhi P : 20-00 कठ 
लाशाताशपा | रिण Nokari Khurd 1001010५52 of Dadaji Parchake to Bhimrao Pusam's 

Construction of cement road from house of Asif Kodape to 12.00 5.28 

Soma Gautre's house 


__|[__|_______| 22.00 
Compound Wall at Anganwadi Center No. 01 Yergvan 4.00 
11 |Chandrapur} Rajura Yergavan [Installing RO for Z.P. School Yergavhan 2.00 
Construction C. C. Road 200 mtr from Z.P. School to 
Vinod Parchake's House :&4 oy 


en a ee 


Construction of closed drain from house of Bhakdas 

Dandekar to Bhaskar Wagh '5 200 १:9९ nat 
12. |Chandrapur| Sindewahi | Mohadi Nale = = ee ee 2 we - 

Construction of enclosed drain 200 m on both sides from 12.50 5.50 

house of Prahlad Nannaware to Anganwadi . न र 


ह मु म 


Construction of 2 Toilets and 2 Urinals for Zilla Parishad 5.00 2.20 
school. 
Installation of Water Purification System in Zilla Parishad 2.00 0.88 

13_ |Chandrapur Mul Janala school. i न 
Construction of CC road from Main road to Hanuman 10.50 
Temple 


ee पच य सस लाक स्लो 


Construction of CD works near the farm of Krushna 3.00 132 
Khobragade and Prakash Wakade at Mauja Virva. 
Chandrapur| Sindewahi Virva eos of Kitchen Building at Z.P. Primary School 5.00 2.20 
irva 


Construction of Urinals at Mauza Virva 0.88 
Construction of Tribal Gathering Hall 10.00 
| 5-7. 20.00 


15_ |Chandrapur} Ballarpur Gilbili Construction of Open Drain in Village 1000m 25.00 10.99 


(1 “10.1. 2." 
PO Chandrapur Total 


Construction of Hand pump for Anganwadi No.2 0.66 
roviding water purification centre for Wagheda 10.00 
Chimur Chimur Wagheda —__|Construction of closed drainage from Vishwanath Jillewar 8.00 
: 3.52 
to Dyaneshwar Chandhari house 
nstallation of Solar panels for Anganwadi No 1,2,3 | 0.60 | 0.26 
a See 20.10 


Installation of borewell with motar and water tank for 2.37 1.04 
Grampanchayat building 
Chimur Chimur Gondeda Construction of Z.P School wall compound and Solar 8.00 
Electrification of Z.P School 
Construction of Cement Road from Keshav Tekam house 10.00 
4.40 
to Tar bodi 


| 


10.00 
Construction of Cement concrete Road from house of 4.40 
Maroti Randhaye to house of Dowlat Nannaware ( 60 m) , 


Chimur Chimur Construction of Kitchen shed for Anganwadi No.2 3.00 


roviding tap water Set up for Z.P. School 2.00 0.88 


Providing New electricity pole from Sahadew Shrirame to 5.00 2.20 
Suresh wagh house 


8.79 


10.00 
Construction of Cement concrete Road from house of 4.40 
Chimur Chimur Mhasali Bhaskar Chaudhary to house of Sanjay Sonwane 200 miter न 
olar Electrification of Z.P School 10.00 


ee 


Electrification ZP School 5.00 2.20 
Chimur |Bramhapuri} Chichakheda |Converting all open drainage of village to closed drainage 15.00 6.60 
1500 miter 


eel 


olar Electrification of ZP School 

Chimur Warora Pijdura nstallation of Public RO (Solar) 

olar electrification of Anganwadi 

nt a ee 

— 
Chimur Warora Dadapur Devidas Dadmal to Madhav shelki house 

nstallation of RO water near Z.P School 

a ae 


Solar Electrification of Zilla Parishad School 7.00 
3.37 
Chimur Warora Khemjai Construction of Toilet and Urinary for Zilla Parishad School न 
etting up Solar Street light on electhic pole 10.00 4.40 


a ee 3 


Solar Electrification of Zilla Parishad School 5.00 2.20 
3.00 
Chindhi Installation of Solar pump at hand pump at health centre 1.32 
Chimur | Nagbhid sau 
2 Rayyatwari Installation of Solar Poles for GI Street Light (10 No) 5.00 2.20 
nstallation of new public RO 5.00 2.20 


roviding New hand pumps at the Cemetery 2.00 0.88 
ea 20.00 


roviding Solar light ( 30) for village 10.00 4.40 
10 Chinn Nagbhid | Kosambi Gavli Sonsiniction of Compound wall for New Anganwadi 7.00 
Providing Ro to Z.P School 2.00 0.88 


Providing Ro to Anganwadi No. 1,2 1.00 0.44 
a ee 20.00 


Construction of Cement concrete Road from house of 
Ashok Shrirame to house of Ramesh Bidvaik (200 m) 

Chimur | Bhadravati Mudholi : 
Tukaram Sidam to Bhavani Temple | 


फाया तालानात 3 
Total PO Chimur 36 
Total Chandrapur District 


